Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015 -17 
Published on 30th April 2015 . 


P3 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक १३] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २३- २९ , २०१५ / वैशाख ३-९, शके १९३७ 


[ पृष्ठे १४, किंमत : रुपये १० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


नाही 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, नाही . | 

अनुपस्थितीची रजा (भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ ., केवळ अमरावती १ -१४ 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ .वि .पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५०४ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक प्र . अ .- भूसं .- अ . का .- कलम ११ मंजुरी- कावि -४०८ -२०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 

भाग क्र . संकीर्ण ११ - २०१४- प्र . क्र . ७७ - अ - २ , दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 
अ- एक - १ (१५१३). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३-२९ , २०१५/ वैशाख ३-९ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची 
एक ” मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे, असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची दोन ” मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या 
“ अनुसूची तीन ” मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामनिर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या “ अनुसूची चार ” मध्ये दिलेला आहे . 

आणि , ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची पाच " मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा .) 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पर्ण होईल 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची, कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहेत . 


अनुसूची एक 


जमिनीचे वर्णन 


गाव- अंजनगावबारी, तालुका अमरावती , जिल्हा अमरावती 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३७/ ४७- २०१२ - १३ 

भूमापन / गट नंबर 


अ . क्र . 


अंदाजे क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


१८७ 
१४६ 
० ४३ 


oYoTo9 


२५८ / २ 

२५९ 
२६४/ २ 

२६५ 
२६६ / १ 
२६६/ २ पैकी 
२६६/ २ पैकी 


० ८३ 
१३५ 


एकूण क्षेत्र . . १० २८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३-२९ , २०१५/ वैशाख ३-९ , शके १९३७ 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव - टिमटाला लघुपाटबंधारे ( संग्राहक ) प्रकल्प योजना . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन टिमटाला लघुपाटबंधारे ( संग्राहक ) प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राचे कामाकरिता मौजा अंजनगावबारी , ता . अमरावती येथील 
१० .२८ हे . आर जमीन संपादित करण्याबाबत . 

समाजाला मिळणारे लाभ -सिंचन सुविधा, सदर सिंचन प्रकल्पामुळे कृषी क्षेत्रात प्रत्यक्षसिंचन सुविधेचा लाभ होणार आहे. यामुळे कृषी 
उत्पन्नात वाढ होऊन शेतक -यांचा आर्थिक स्तर उंचावुन जिवनमान सुधारेल तसेच कृषी पुरक उद्योग जसे पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय व कुक्कटपालन 
या लघु उद्योगांना चालना मिळून ग्रामीण रोजगार निर्मिती होईल . 

( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची तीन 

( बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे ) 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४( अ) असाधारण क्रमांक ३८ , महसूल व वन विभाग , यांची दिनांक १३ मार्च, २०१५ ची अधिसुचना 
क्रमांक संकीर्ण ०१- २०१५ -प्र.क्र .३/ अ -२ , अन्वये महाराष्ट्र शासन भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ च्या कलम १० क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे उक्त कलम १० क मध्ये 
नमूद केलेल्या सर्व प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील- आवश्यकता नाही. 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम — निरंक . 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता — निरंक . 
( क ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील — निरंक . 
टीप — उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे तथा उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 


येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५०५. 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक प्र . अ.- भूसं .- अ. का .- कलम ११ मंजुरी- कावि-४०९ - २०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ - २०१४- प्र . क्र . ७७ - अ - २ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापूढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशाजिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची 
एक ” मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 

पुढे ज्याचानिर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे, असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची दोन ” मध्ये दिलेले आहे) ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 


dl 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३-२९ , २०१५/ वैशाख ३-९ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या 
“ अनुसूची तीन ” मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा .) 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यांस विशेष परिस्थितीची, कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहेत . 

अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव-टेंभा , तालुका अमरावती, जिल्हा अमरावती 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४७/ ४७- २०१२- १३ 
अ . क्र . भूमापन/ गट नंबर 

अंदाजे क्षेत्र 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 
२ ३८ 


- 


- 


ccw 


० ५२ 


एकूण क्षेत्र . . 


५ २४ 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव - पेढी बॅरेज उपसा सिंचन योजना प्रकल्प . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन — पेढी बॅरेज उपसा सिंचन योजना प्रकल्प , ता . अमरावती या प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राचे कामाकरिता मौजा टेंभा, ता . 
अमरावती येथील ५ .२४ हे . आर जमिन संपादित करण्याबाबत . 

___ समाजाला मिळणारे लाभ सिंचन सुविधा सदर सिंचन प्रकल्पामुळे कृषी क्षेत्रात प्रत्यक्ष सिंचन सुविधेचा लाभ होणार आहे . यामुळे कृषी 
उत्पन्नात वाढ होऊन शेतक-यांचा आर्थिक स्तर उंचावुन जिवनमान सुधारेल तसेच कृषी पुरक उद्योग जसे पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय व कुक्कटपालन 
या लघु उद्योगांना चालना मिळुन ग्रामीण रोजगार निर्मिती होईल 

( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची तीन 

( बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे ) 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २३-२९ , २०१५/ वैशाख ३-९ , शके १९३७ 


अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश. 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४( अ) असाधारण क्रमांक ३८ , महसूल व वन विभाग, यांची दिनांक १३ मार्च, २०१५ ची अधिसुचना 
क्रमांक संकीर्ण ०१- २०१५- प्र .क्र . ३/ अ - २, अन्वये महाराष्ट्र शासन भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ च्या कलम १० क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे उक्त कलम १० क मध्ये नमूद 
केलेल्या सर्व प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील- आवश्यकता नाही . 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम — निरंक . 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता — निरंक . 
( क ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील — निरंक . 
टीप — उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , अमरावती यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक ८ एप्रिल २०१५. 


भाग १ ( अ .वि .पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५०६ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र. अ .- भूसं .- अ . का .- कावि - ४०४ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११- २०१४-प्र .क्र .७७ - अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांस यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची 
एक ” मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे, असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची दोन ” मध्ये दिलेले आहे) ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमीसंपादनाच्या अनुषंगाने प्रकरणातील नमूद सर्वे क्रमांकातील जमिनीच्या भूसंपादनामुळे बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन 
होत नाही. त्याची कारणे या सोबत जोडलेल्या “ अनुसूची तीन ” मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद 
करावीत .) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या “ अनुसूची चार ” मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा .) 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची , कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


अ-एक- २ ( १५१३ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २३- २९ , २०१५/ वैशाख ३-९ , शके १९३७ 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अचलपूर यांना पदनिर्देशित करीत आहेत . 

अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव-रंगार वासणी, तालुका अचलपूर, जिल्हा अमरावती. 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७३ / ४७ - २०१२- १३ , 
अ . क्र . भूमापन / गट नंबर 

अंदाजे क्षेत्र 

( ३ ) 
हे . आर 
० ०२ 


( २ ) 


एकूण क्षेत्र . . 


० ०२ 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव - चंद्रभागा बॅरेज बृहत लघु प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन - रंगार वासणी येथिल लघु प्रकल्प पाणी अडवणे ( धरण व बुडीत क्षेत्र ) 

समाजाला मिळणारे लाभ या लघु प्रकल्पाद्वारे जमिनीस प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होत असून लाभ क्षेत्रातील संबधित शेतक -यांचे जीवनमान 
उंचविणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढुन कृषि संपत्तीत वाढ होईल . पिण्याचे पाण्याचा पुरवठा ,उद्योगास पाणीपुरवठा , मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धनामध्ये 
वाढ , कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मिती इत्यादी ग्रामीण पायाभुत सुविधांचा लाभ होईल . 

अनुसूची तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :- प्रस्तावाता नमूद प्रकरणातील भूसंपादित सर्व्हे क्रमांक मधील जमिलीमुळे 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती निरंक . 


। प्रशासकाचा 


अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश. — महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४( अ) असाधारण क्रमांक ३८ , महसूल व वन विभाग मुंबई , यांची दिनांक १३ मार्च, २०१५ ची अधिसूचना अन्वये सुट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम — प्रस्तावात नमूद भुसंपादित सर्व्हे क्रमांक मधील जमीन 
प्रकल्पाकरिता संपादित करावयाची असल्यामुळेव प्रस्तावित जमिनीत पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होत नाही म्हणून प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता — निरंक . 
( क ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील — निरंक . 
टीप — उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, अचलपूर यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


- प्रस्त 


प्रकल 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २३-२९ , २०१५/ वैशाख ३-९ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ .वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ५०७ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


रताना 


ण्या 


रद 


क्रमांक प्र. अ .- भूसं - अ . का .- कावि - ४०६- २०१५. 


Ich 


प 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११ -२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनु सार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची 
एक ” मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे , असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची दोन ” मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या रतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमीसंपादनाच्या अनुषंगाने प्रकरणातील नमूद सर्व्हे क्रमांकातील जमिनीच्या भूसंपादनामुळे बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन 
होत नाही. त्याची कारणे या सोबत जोडलेल्या “ अनुसूची तीन ” मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थाप 

पिन होणार असेल या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद 
करावीत .); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा .) 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

__ परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची, कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून ,त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अचलपूर यांना पदनिर्देशित करीत आहेत . 

अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव - येसुर्णा, तालुका - अचलपूर, जिल्हा- अमरावती . 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७१/ ४७- २०१२ - १३ 
अ . क्र . भुमापन / गट नंबर 

अंदाजे क्षेत्र 
( २ ) 

(३ ) 

हे . आर 
१४ पैकी 

० ५७ 
१४ पैकी 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २३- २९ , २०१५/ वैशाख ३-९ , शके १९३७ 


अनुसूची एक - चालू 

( २) 


( ३ ) 


हे . आर 


» 


० 


१४४ 
४९३ 
४९४ 


० 


० 


४९६ 


9 


० 


० 


- 


० 


- 


० 


० 


- 


४९७ 
४९८ 
४९९ 

५०० 
५०१ पैकी 
५०१ पैकी 
५०१ पैकी 
५०१ पैकी 


० 


- 


० 


० 


० 


० ०४ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . 


३४८ 


प्रह 


समा 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव - चंद्रभागा बॅरेज बृहत लघु प्रकल्प .. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन येसुर्णा येथे लघु प्रकल्प पाणी अडवणे ( धरण व बुडीत क्षेत्र ) 

समाजाला मिळणारे लाभ या लघु प्रकल्पाद्वारे जमिनीस प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होत असुन लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक -यांचे जीवनमान 
उंचावणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढुन कृषि संपत्तीत वाढ होईल . पिण्याचे पाण्याचा पुरवठा, उद्योगास पाणीपुरवठा, मत्स्यव्यवसाय , 
पशुसंर्वधनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मीती इत्यादी ग्रामिण पायाभुत सुविधांचा लाभ होईल . 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :- प्रस्तावात नमुद प्रकरणातील भुसंपादित सर्व्हे क्रमांक मधील जमिनीमुळे 
बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती निरंक . 

अनुसूची चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सांराश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . - महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग ४( अ) महसूल व वन विभाग मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसुचने अन्वये सुट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील . 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम — प्रस्तावात नमुद भुसंपादित सर्व्हे क्रमांक मधील जमीन 
प्रकल्पाकरिता संपादित करावयाची असल्यामुळे व प्रस्तावित जमिनीत पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होत नाही म्हणून प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता — निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील — निरंक . 
टीप — उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अचलपूर यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २३-२९ , २०१५ / वैशाख ३-९ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ .वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५०८ . 

भमि संपादन , पनर्वसन व पनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


CUS 


wण्याच 


| 


क्रमांक प्र . अ .- भूसं .- अ. का .- कावि - ४१२- २०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११- २०१४ -प्र.क्र .७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; । 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची 
एक " मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे , असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची दोन ” मध्ये दिलेले आहे ; 
___ आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भुमी संपादनाच्या अनुषंगाने प्रकरणातील नमूद सर्व्हे क्रमांकातील जमिनीच्या भुसंपादनामुळे बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन 
होत नाही. त्याची कारणे या सोबत जोडलेल्या “ अनुसूची तीन ” मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद 
करावीत .); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामनिर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्येदिलेला आहे; 

आणि , ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा. ) 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची, कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (५) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अचलपूर यांना पदनिर्देशित करीत आहेत . 

अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६६- ४७- २०१२ - १३ 

गाव - रायपूर , तालुका अचलपूर , जिल्हा - अमरावती, 
अ . क्र . सर्वे नंबर / गट नंबर 

अंदाजे क्षेत्र 

( ३ ) 
हे . आर 
० १२ 
० १२ 

० १२ 
अ-एक- ३ ( १५१३ ). 


G 


2 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३-२९ , २०१५/ वैशाख ३-९ , शके १९३७ 


अनुसूची एक - चालू 


(२ ) 


हे . आर 


30 


० 


ow 


vao 


० 


० 


० 


११ पैकी 
११ पैकी 


a 


० 


० 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . 


२९६ 


अनुसूची दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल 


प्रकल्पाचे नाव - चंद्रभागा बॅरेज बृहत लघु प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - रायपूर येथे लघु प्रकल्प पाणी अडवणे( धरण व बुडीत क्षेत्र ) 

समाजाला मिळणारे लाभ - या लघु प्रकल्पाद्वारे जमिनीस प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होत असुन लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक -यांचेजिवनमान 
उंचावणार आहे . शेतक - यांचे उत्पन्न वाढुन कृषि संपत्तीत वाढ होईल . पिण्याचे पाण्याचा पुरवठा , उद्योगास पाणीपुरवठा, मत्स्यव्यवसाय , 
पशुसंर्वधनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मीती इत्यादी ग्रामिण पायाभुत सुविधांचा लाभ होईल . 


अनुसूची तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - प्रस्तावात नमुद प्रकरणातील भुसंपादित सर्व्हे क्रमांक मधील जमिनीमुळे 
बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती निरंक . 

अनुसूची चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . - महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग ४( अ ) महसूल व वन विभाग , मुंबई दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसुचने अन्वये सुट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम - प्रस्तावात नमुद भुसंपादित सर्वे क्रमांक मधील जमीन 
प्रकल्पाकरिता संपादित करावयाची असल्यामुळे व प्रस्तावित जमिनीत पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होत नाही म्हणून प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता — निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील — निरंक . 
टीप — उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, अचलपूर यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अचलपूर : 
दिनांक २३ मार्च २०१५ . 


किरण गित्ते , 
जिल्हाधिकारी, 

अमरावती. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३-२९ , २०१५/ वैशाख ३-९ , शके १९३७ 


११ 


भाग १ ( अ .वि .पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५०९ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत 

कलम क्रमांक ११ ची अधिसूचना 
क्रमांक मंअ.- भूसं.- कावी-६२ -२०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) ( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ - २०१४- प्र . क्र . ७७- अ - २, दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३ च्या खंड ( झेड- अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची एक " 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीनी ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते ( ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची दोन ” मध्ये दिलेले आहे ) ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पाना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता 
उरलेली नाही ; 

आणि , ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

__ परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीत , कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . शरद पाटील, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) काटेपूर्णामोर्णा प्रकल्प, अकोला यांस पदनिर्देशित करीत 
आहेत . 

अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२/ ४७- २००९- १० 

गाव कासारखेड , तालुका बाळापूर , जिल्हा अकोला 
अ . क्र . भूमापन/ गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र अ. क्र . भूमापन / गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) ( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 

हे . आर 
१ / १ 

१९ / २ 
४/ १ ० २५ 

२० / ४ 
५ / १ ० ०५ 

२० / ५ 
६ / १ 

२१ 


0 


० 


१ २२ 


- 


० 


० 


c 


० 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३-२९ , २०१५/ वैशाख ३-९ , शके १९३७ 


अनुसूची एक - चालू 


3 


( ३ ) 
हे . आर 


हे . आर 
० ४३ 


० 


० 


० 


६ / २ 
७/ १ 
७/ १ 
७/ १ 


3. 


० 


० 


० 


० 


७/१ 


० 


० 


० 


० 


८ / १ 


० 


० 


० 


० ४८ 
० ५६ 


० 


१ १३ 


० 


० 


० 


० 


२५ / १ 
२६/ २ 
२८ / १ ब 
२८ / १ 
२८ / १ 
२९ / २ 
२९ / १ 
३४/ १ 
३४/ २ 
३४/ ३ 
३५/ १ 
३५/ २ 
३६/ १ क 
३६ / २ अ 
४० / १ 
४० / २ 
१४६/ १ 


० 


० 


९ / १ 
१० / १ 
१० / ५ 
११ / १ अ 
११ / १ अ 
१३/ ३ 
१३ / ३ अ 
१३/ ३ अ 
१३/ ५ 
१४ / १ 
१५ / २ 
१५/ २ 
१५/ २ 
१५/ २ 
१९ / १ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


एकूण . . 


१९०३ 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव - पारस प्रकल्पाच्या बंधा-याकरीता. 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन — म . रा . वि . नि . कं . मर्या. पारस प्रस्तावित बंधा- यामुळे बुडित क्षेत्रा खाली येत असलेली अतिरीक्त खाजगी जमीन 
संपादनाबाबत . 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - या प्रकल्पामुळे कोणतेही गाव बाधित होत नाही . 

अनुसूची चार 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ३८ दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

अनुसूची पाच 
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती — निरंक . 


अकोला : 
दिनांक १० एप्रिल २०१५. 


अरुण शिंदे , 
जिल्हाधिकारी, 

अकोला. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २३-२९ , २०१५ / वैशाख ३-९ , शके १९३७ 


१३ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ५१० . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक कक्ष०१६- भूसं .- कलि - कावी- ४०६ - २०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११- २०१४- प्र .क्र . ७७- अ- २ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या खंड ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची एक " 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचानिर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, 
असे वाटते ( ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या “ अनुसूची दोन ” मध्ये दिलेले आहे ); 
____ आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत ) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा ) 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची , कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

___ आणि म्हणून , ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ग ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्रमांक २ वाशिम यांस पदनिर्देशित करीत आहेत . 

अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५/ ४७- २०१२ - १३ 

गाव चांदई , तालुका कारंजा , जिल्हा वाशिम . 
अ . क्र . भूमापन / गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र अ . क्र . भूमापन / गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( ३ ) 

( ३ ) 
हे . आर 

हे . आर 
० ११ 

२१५ पै . 

१५२ 
० १० 

२१५ पै . 
०३६ 

१४ पै . 

१४ पै . 
अ-एक- ४ ( १५१३). 


(१ ) 


( २ ) 


cvri 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २३-२९ , २०१५/ वैशाख ३-९ , शके १९३७ 


अनुसूची एक - चालू 


(३ ) 


( २ ) 


- 


10 


हे . आर 


० 


० 


० 


० 


० 


하하 
하하 
하 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


२१२ 


० 


२१३ 


० 


० 


२१४ 


० 


하하하 


१ १६ 


२०८ 


० 


० ६३ 


२१५ पै . 


० 


एकूण 


२६ ५० 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव - पारवा कोहर संग्राहक लघु पाटबंधारे योजना . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन — पारवा कोहर संग्राहक ल . पा . योजना ता . कारंजा जि . वाशिमच्या बुडीतक्षेत्रासाठी . 

समाजाला मिळणारे लाभ - या लघु प्रकल्पाद्वारे जमिनीस प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होत असून लाभ क्षेत्रातील संबधित शेतक -यांचेजिवनमान 
उंचावणार आहे . शेतक- यांचे उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल . पिण्याचे पाण्याचा पुरवठा , उद्योगास पाणीपुरवठा , मत्स्यव्यवसाय , 
पशुसंर्वधनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मीती इत्यादी ग्रमिण पायाभूत सुविधांचा लाभ होईल . 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :-विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश. - महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग ४( अ) महसूल व वन विभाग , मुंबई दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसुचने अन्वये सुट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम — प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता — निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल — निरंक 
टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्रमांक २ वाशिम यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


पास 


वाशिम : 
दिनांक १० एप्रिल २०१५. 


रामचंद्र कुलकर्णी, 
जिल्हाधिकारी , 

वाशिम . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


